सन २०२२-२३ करीता एकात्मिक बाल 
संरक्षण योजना (ICPS) या 
योजनेअंतर्गत निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-।0725$-२०२२/प्र.क्र.६२/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- १३ जून, २०२२ 


वाचा :- 
वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 


प्रस्तावना :- 


एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत बालकांची काळजी घेणाऱ्या संस्थांमधील कर्मचारी 
व त्याकरीता राज्यात कार्यरत यंत्रणेमध्ये कार्यरत कायमस्वरूपी व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन 
देखील अदा करण्यात येत असते. सद्यस्थितीत बालकांची काळजी व संरक्षण करणाऱ्या संस्थेमध्ये 
सेवा देणे ही अत्यावश्यक सेवेची बाब असल्याने हे कर्मचारी त्यांची सेवा देत आहेत. तरी या 
अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन देखील वेळेत होणे गरजेचे आहे. तथापि सन २०२२-२३ 
करीता केंद्र शासनाकडून अद्याप प्रस्ताव मागविण्यात आळेला नाही यास्तव केंद्र शासनाकडून सन 
२०२२-२३ करीता निधी प्राप्त झालेला नसल्याने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करता करण्यात 
आलेले नाही. 


2. सद्यस्थितीत एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेअंतर्गत वेतन प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे 
वेतन अदा करण्यासाठी प्रतिवर्ष केंद्र शासनाकडून सदर निधी मंजूर करून वितरीत करण्यात येत 
असतो हे पाहता त्याप्रमाणे या वर्षी देखील केंद्र शासनाकडून सन २०२२-२३ करीता देखील राज्य 
शासनामार्फत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल व केंद्राकडून मान्य होवून निधी राज्यास 
प्राप्त होईल असे गृहीत धरून या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता वित्त विभागाने मान्यता दिल्याच्या 
प्रमाणात आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना वितरीत करण्याची बाब शासन विचाराधीन 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः | (25-२०२२/प्र.क्र.६६२/का-०८ 
शासन निर्णय :- 
एकात्मिक बाल संरक्षण योजने अंतर्गत वेतनाकरिता विवरणपत्रातीलळ मधील 
लेखाशीर्ष/उद्दीष्टांतर्गत रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
यांना या शासन निर्णयाद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
= लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीत निधी । प्रस्तावित वितरण 
hae | २ ३ PB 


मागणी क्र.एक्स-०१ 

२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
१०२, बाल कल्याण, 

न (१६) शासकीय संस्था, १४९३.३१ २०९.०६ 
(१६)(०१) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना 
(२२३५ 0००९), केंद्र हिस्सा, 


०१, वेतन 
(१६) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना राज्य 
हिस्सा 
१ | (२२३५००१८), (राज्य हिस्सा) 885.58 Hee 
०१, वेतन 
१९९, अशासकीय संस्थांना सहाय्य, 
(00)(09) एकात्मिक बाल सरंक्षण योजना 
* | (२३५००२७ केंद्र हिस्सा 11332 गड रर 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) 
(००) (०२) एकात्मिक बाल संरक्षण योजना 
४ | (2234 Cog), राज्य हिस्सा ६४६.२९ ९०.४८ 
३६, सहायक अनुदान (वेतन) 
एकुण ४१०४.५६ ५७४.६३ 
२. सदर निधी वितरणाकरिता सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे तथा 


आयुक्‍त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 

३. सदर निधी आहरण व विनियोगाच्या अनुषंगाने केंद्रशासन व राज्यशासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचना, वित्त विभागाचे निर्देश यांचे अनुपालन होईल याची दक्षता नियंत्रक अधिकारी व 
आहरण यांची राहील. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौसंक्र १४३/व्यय-६ दि.१७/०५/२०२२ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ।(925-२०२२/प्र.क्र.६२/का-०८ 


& 4 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"१/५/.॥8॥0/89॥॥.9०५/.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६१३१०४६४४५६३० असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=SOCIAL JUCTICE AND SPECIAL ASSISTANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 1 5bc62ef9206ec 
42981 aab126657128d7cadca447533, 
pseudonym=36074046D5DO0EC58690ED9543F4 


BAEEB1DFB95CA, 


serialNumber=778B75C2C14BADBE6832D77601 
CF425AA7979B907650965C83919DBA7DC458C 
7, cn=SUNIL DEORAO SARDAR 

Date: 2022.06.13 15:54:02 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्राळय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०.महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

११.महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

१२.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाळ विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४.कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१५.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्राळय, मुंबई 

१६.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१८. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१९.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


